१० पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता 
एकूण ५,००० प्रशिक्षणाथीने दोन 
टप्प्यात वाढविणेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत....... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-९४२३/प्र.क.२४ ४/पोळ-५अ 
नागपूर शिबिर कार्यालय हॉल क्र.१ 
नवी इमारत, तळ मजला हैद्राबाद हाऊस, नागपूर-४ ४०००१ 
दिनांक :- १९ डिसेंबर, २०२३ 
बाचा :- 
अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब संचालनालय कार्यालयाचे पत्र क्र. अपोर्मान/ 
प्रशि/आस्था-१/बांधकाम/३०७९/२०२३, दि.१८.१०.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात नव्याने भरती झालेल्या पोलीस शिपाई ब चालक पोलीस शिपाई यांना 
मूलभूत प्रशिक्षण तसेच पोलीस अंमलदार यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्याकरीता एकूण १० पोलीस प्रशिक्षण 
केंद्र कार्यरत आहेत. सदर, १० प्रशिक्षण केंद्राची एकूण क्षमता ८,४०० इतको आहे. 


महाराष्ट्र पोलीस दलात नव्याने भरती झालेल्या पोलीस शिपाई ब चालक पोलीस शिपाई यांना पूर्ण 
संख्येने दोन सत्रामध्ये मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण करण्यास दीड वर्ष इतका कालावधी व भरती प्रक्रियेकरीता 
अंदाजे ६ महिने असा मिळून एकूण २ वर्षाचा कालावधी लागतो. या २ वर्षाच्या कालावधीमध्ये पोलीस 
शिपाई ब चालक पोलीस शिपाई संवर्गाची नव्याने १२-१५ हजार इतको पदे रिक्‍त होतात व त्यानुषंगाने, 
पुन्हा मोठया संख्येने भरती प्रक्रिया पार पाडणे व प्रशिक्षण देणे क्रमप्राप्त ठरते. सद्यस्थितीत, सन २०२३ 
मध्ये राज्य पोलीस दलात नव्याने भरती झालेल्या पोलीस शिपाई ब चालक पोलीस शिपाई यांचे सर्व पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्रात पूर्ण क्षमतेने मुलभूत प्रशिक्षण सुरु असल्याने, पोलीस अंमलदाराच्या सेवांतर्गत 
प्रशिक्षणामध्ये माहे जून,२०२३ पासून खंड पडला आहे. सदरचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण हे अत्यंत महत्वाचे 
आहे. तथापि, भविष्यात देखील मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण क्षमतेने सुरु राहणार असल्याने पोलीस अंमलदारांचे 
सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे, भविष्यात नवनियुक्‍त पोलीस अंमलदार यांचे मूलभूत 
प्रशिक्षण विहीत वेळेत पूर्ण करणे ब पोलीस अंमलदारांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देणे या दोन्ही प्रक्रिया एकाच 
वेळी शक्‍य होण्याकरीता अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब संचालनालय कार्यालयाच्या संदर्भाधिन 
दि.१८.१०.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस प्रशिक्षण केंद्राची क्षमता पहिल्या टप्प्यात २५०० ब दुसऱ्या 
टप्प्यात २५०० इतकी वाढविण्यात येऊन नव्याने सर्व सोयी-सुविधा निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार, पोलीस प्रशिक्षण केंद्राची प्रशिक्षणा्थींची 
क्षमता ५००० ने वाढविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

खालील नमूद एकूण १० पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांची प्रशिक्षणार्थींची क्षमता ८,४०० वरून वाढवून 
१३,४०० करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकोय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षणार्थींची क्षमता 
खाली नमूद केल्याप्रमाणे दोन टप्प्यामध्ये प्रत्येकी २,५०० प्रमाणे यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक: पोलीस-१४२३/प्र.क.२४४/पोल-५ अ , दिनांक १९ डिसेंबर, 2023 


वाढवन वाढविण्यात 
अ. ne चे Buca दयावयाच्या आलेली 
क्र Paes oe ; प्रशिक्षणार्थींची  प्रशिक्षणार्थीची 
क्षमता (संख्या) : : 
क्षमता (संख्या) | क्षमता (संख्या) 
8 | २ 3 हॅ & 
Ufeet टप्पा 
१ । पोलोस प्रशिक्षण केद्र मरोळ ५०० Koo १००० 
२ | पोलीस प्रशिक्षण केद्र नानबीज-दोंड ८०० ५०० १३०० 
३ | पोलीस प्रशिक्षण केद्र सोलापूर १२०० ५०० १७०० 
४ | पोलीस प्रशिक्षण केद्र जालना १२०० ५०० १७०० 
५ | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नागपूर १२०० ५०० १७०० 
एकूण (अ) ४९०० २१५०० ७४०० 
दुसरा टप्पा 
१ | पोलीस प्रशिक्षण केद्र खंडाळा ६०० ५०० ११०० 
२ | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र तुरची-सांगली ६०० ५०० ११०० 
३ | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र बाभूळगांव-लातूर ९०० ५०० १४०० 
४ | पोलीस प्रशिक्षण केद्र धुळे ६०० ५०० ११०० 
५ | पोलोस प्रशिक्षण केद्र अकोला ८०० Koo १३०० 
एकूण (ब) ३१५०० २५०० ६००० 
एकूण (अ) -- (ब) ८४०० ७००० १३४०० 
२. उपरोक्त प्रमाणे प्रशिक्षणार्थीची क्षमता वाढविण्याच्या अनुषंगाने पुढील आवश्यक ती कार्यवाही 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी करावी. 


3. 


श, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१११२३०१८५०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, राजभवन,मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


Digitally signed by GAIKWAD GANESH SUDAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f88a2df366dbf702eda9179bfdd100f1 
51490e691798947c7f6d1b8cfodab7d6, 

100032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD 
GANESH : 
SUDAM vse 
( गणेश गायकवाड ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांक: पोलीस-१४२३/प्र.क.२४४/पोल-५ अ , दिनांक १९ डिसेंबर, 2023 


मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सह सचिव/उप सचिव (अर्थ-१),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


निवडनस्ती (पोल-५३) 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


